शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून एकाच 
व्यवस्थापनामार्फत सुरु असलेल्या एका परिसरातील 
संस्था विलिन करण्यास शासन मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०१९/प्र.क्र.७५/तांशि-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २९ जून, २०१९. 


वाचा :- १) शासन पत्र क्र. टीईएम-२०१९/प्र.क्र.७५/१/तांशि-४ दि. २०/३/२०१९ . 
२) अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद यांचे पत्र H.F.No.Western/ 
१-४२६६७४०६९३/२०१९/₹0५, दिनांक ३०/४/२०१९ 
३) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक २/ 
एनजीसी /संस्थाविलिनीकरण/२०१९/६७८, दि. २४.०६.२०१९. 


प्रस्तावना : 

अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी प्रकाशित केलेल्या ॥॥०-॥२०१९-२० मध्ये 
२.१०. (पृष्ठ क्रमांक ४७) नुसार एकाच व्यवस्थापनामार्फत सुरु असलेल्या एका परिसरातील संस्था विलिन 
(merging) करण्याची तरतूद आहे. संचालकांनी प्रस्तावित केल्यानुसार एकाच व्यवस्थापनामार्फत सुरु 
असलेल्या एका परिसरातील संस्था विलिन करण्यास जी.एच.रायसोनी इन्स्टिट्यूट ऑफ बिझनेस 
मॅनेजमेंट, जळगाव या संस्थेस शासन पत्र क्र. टीईएम-२०१९/प्र.क्र.७५/१/ तांशि-४ दि. २०/३/२०१९ 
अन्वये शासनाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात आले आहे. त्यास अनुसरुन अखिल भारतीय 
तंत्र शिक्षण परिषदेने दिनांक ३०/४/२०१९ च्या पत्राव्दारे दोन संस्थांच्या विलिनीकरणास मान्यता दिलेली 
आहे. त्याप्रमाणे संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी दिनांक २४/६/२०१९ च्या पत्राव्दारे या दोन संस्थांच्या 
विलिनीकरणास शासन मान्यता देण्यास विनंती केली आहे. 


aR निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१९/प्र.क्र.७५/तांशि-४ 


शासन निर्णय : 
अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने मान्यता दिल्यानुसार खाली नमूद केल्याप्रमाणे संस्था 
विलिनीकरणास खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे :- 


4 


ord 


अ.क्र. विलीन झालेल्या विलिनीकरणानंतर विलिनीकरणानंतर West 
संस्थांची नावे व डीटीई । संस्थेचे नाव व डीटीई चालविण्यात येणारे क्षमता 
कोड कोड अभ्यासक्रम 
| ५१५२- ५१५२-जी.एच.रायसोनी | १. एमबीए (द्वितीय पाळी) ६० 
जी.एच. रायसोनी । इन्स्टिट्यूट ऑफ २. इलेक्ट्रिकल इंजि. ६० 
इन्स्टिट्यूट ऑफ । बिझनेस मॅनेजमेंट, ३. इलेक्ट्रॉनिक्स अन्ड ६० 
विझनेस मॅनेजमेंट, |। जळगाव टेनिकम्युनिकेशान इंजि. 
जळगाव ४. कॉम्प्युटर सायन्स अन्ड ६० 
५१०५ - इंजि. 
जी.एच. रायसोनी ५. सिव्हिल इंजि. ६० 
इन्स्टिट्यूट ऑफ ६. इन्फॉर्मेशन टेक्नॉंलॉजी ३० 
इंजिनिअरींग अन्ड, ७. मेकॅनिकल इंजि. १२० 
मॅनेजमेंट जळगाव. ८. एमबीए ६० 

१) सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 

२) प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, १९८३ 
च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस बंधनकारक राहील. 
सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेचे प्रवेक्षक्षमता वर नमुद केल्याप्रमाणे राहील. 

३) शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या सर्व अटी व 
शर्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंधित कागदपत्रांची आणि 
औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संमतीने समाधानकारकरित्या 
करण्यात येईल. 

४) संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात भरुन इतर 


कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


सदर पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेशा शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमाच्या 
प्रवेश नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१९/प्र.क्र.७५/तांशि-४ 


६) शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित संस्थांनी 
आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिशान ऑफ कॅपिटेशन 
फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


७) संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी नियमाप्रमाणे 
नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावेत .तसेच शिक्षकवृंद 
व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्याकडून शासनाकडे तक्रारी 
आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 


८) संस्थेतील ग्रंथालयास आवर्यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या 
मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर उपयोग 
होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. तसेच 
विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा 
(उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 


) rt संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, १९९९ 
यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणेआवऱ्यक राहील. 


०) याशिवाय संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घालून दिलेल्या 
अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 


2. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०६२९१७१५३७१७०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJAY AUDUMBAR DHARURKAR 
Mahi 
SA NJ AY A U U M BAR 2.5.4.20: 45fd393d6d5c7 13e94e6da7bc6bee2301 1448b7fc64d 1386 
D 30b9c76ae7a2, postalCode=400032, street=MANTRALAYA, MUMBAI 


ber=fcf7172a73579b34fa622983d8fb647780fbef1d35a1ca975 


955eb9193f3f800, HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPT, 
D H A R U R KA R ‘GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, SANJAY AUDUMBAR 

DHARURKAR 

Date: 2019.07.04 12:33:15 +05'30' 


(संजय औ.धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण परीक्षा मंडळ, ३०५, शासकीय तंत्रकिनेतन इमारत,४९, 
खेरवाडी,अलियावर जंग मार्ग, बांद्रा (पूर्व, मुंबई ४०००५१ 
३. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय, नाशिक (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१९/प्र.क्र.७५/तांशि-४ 


४. कुलसचिव, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव 
५. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब Hisar daira विद्यापीठ, लोणेरे, रायगड 
६. संबंधित संस्था (संचाळक,तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
७. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७वा मजला, 
चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 
८. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण विभाग), 
नवी दिल्ली. 
९. फार्मसी काऊन्सिळ ऑफ इंडिया, कम्बाईन्ड काऊन्सिल बिल्डींग, कोटला रोड, ऐवान-ए- 
गालिब मार्ग, नवी दिल्ली -११०००२ 
१०. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 
इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 
११. निवड नस्ती/तांशि-४ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


